चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर) वनवृत्तातील ८ राजपत्रित 
व ३ अराजपत्रित अशी एकूण ११ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.१६.०३.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर) वनवृत्तातील ९ राजपत्रित व ४ अराजपत्रित अशा एकूण १३ (तेरा) 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर योजनेंतर्गत योजनेमध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक-१ 
पद निरसित करण्यात आले असून दप्तरी-१ पद नाईक या संवर्गात दि.१३.९.२०१९ व 
दि.२१.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वर्ग करण्यात आले आहे. तसेच चंद्रपूर वनवृत्तातीळ 
सहाय्यक वनसंरक्षकाचे १ पद शासन निर्णय दि.२४.१०.२०१६ अन्वये अवनत करण्यात आले 
आहे. 


२. चंद्रपूर व गडचिरोली वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला 


आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत चंद्रपूर व गडचिरोली वनवृत्तातील ११ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ 
प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय muah 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर यांच्या कार्यालयातील :- १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (09) (०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२ ०१) (09 वेतन) 
इतर १२ पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (09) (०१) प्रशासन व संरक्षण (वेतन) (२४०६ ००९६) ०१ वेतन 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दि.१८.०८.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२६१४५१३९८३१९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सोबत :- विवरणपत्र "अ ९॥९॥४॥(९५-॥५-॥९॥७५॥ न 


08: 
46f5991, 05९00079॥1-740६385861713)420160६23६46105362६780/ 
J A KH A L E KA R serialNumber=7D6A60D0381 56E6E790DF 15F9D2E7618F71774B3A755DA77CO 
BDEOFC621C1435, cn=VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 
0. 


2022.09.26 14:54:28 +05'30 


(fa.21. RATS HR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 
Gi OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 
) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर/गडचिरोली/पुणे. 

विभागीय वन अधिकारी ब्रम्हपूरी/वडसा/गडचिरोळी/एकात्मिक घटक, बल्लारशहा. 

ब-१ कार्यासन , फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४ 
दि.२६.०९.२०२२ 
विवरणपत्र "अ 
चंद्रपूर वनवृत्तातील ९ राजपत्रित व ४ अराजपत्रित अश्ी एकूण १३ अस्थायी पदे या योजनेतंर्गत सन 
२०२२-२०२३ यावर्षातील दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
आलेल्या राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ पदे | स्तंभ क्र. 3 मधील पद/ पदे 2022-2023 
ज्या शासकीय आदेशान्वये | यावर्षी ज्या शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
निर्माण केली त्या आदेशाचा | ठेवली होती त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 
क्रमांक आणि दिनांक 
चंद्रपूर वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम-१८८०/ । शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७१/फ- 
वनसंरक्षक प्र.क्र.२/फ- ४, दि.१६.०३.२०२२ 
दिनांक २९.८.१९८३ 
सहाय्यक शा.नि.क्र.एफडीएम-१८८०/ । शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ- 
वनसंरक्षक प्र.क्र.२/फ- ४, दि.१६.०३.२०२२ 


पदांचे नाव 


दिनांक २९.८.१९८३ 


शा.नि.क्र.एनएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ- 
२०१६/प्र.क्र.८८/फ-८ दिनांक | ४, दि.१६.०३.२०२२ 

२४.१०.२०१६ अन्वये सहाय्यक 

वनसंरक्षकाचे १ पद अवनत 

करण्यात आले आहे. 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ- 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ४, दि.१६.०३.२०२२ 
२९.८.१९८३ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ- 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ४, दि.१६.०३.२०२२ 
२९.८.१९८२३ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७१/फ- 
अधिकारी १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | y , दि.१६.०३.२०२२ 
२९.८.१९८३ 
गडचिरोली वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ- 
वनसंरक्षक १८८०/१/फ-२ दिनांक | ४, दि.१६.०३.२०२२ 
२९.८.१९८३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४ 


सहाय्यक 
वनसंरक्षक 


मुख्य 
लेखापाल 


विभागीय वन 
अधिकारी 
(भूमी व कॅम्पा) 
मुख्य 
वनसंरक्षक 
(प्रा), पुणे 
अंतर्गत) 


शा.नि.क्र.एफडीएम- 
१२५९/८८६४६/फ-१ ४, दि.१६.०३.२०२२ 
दि.२७.११.१९८१ 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ- 
१२५९/८८६४६/फ-१ ४, दि.१६.०३.२०२२ 
दि.२७.११.१९८१ 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), पुणे 


शा.नि.क्र.एमएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ- 
२००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ-८ | ४, दि.१६.०३.२०२२ 
दि.२२.१२.२०११ 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


